विशेष लेखापरिक्षक,वर्ग-१, सहकारी 
संस्था, गट-अ या संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या 
बदलीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः राजस २०१८/प्र.क्र.१७८/५-स 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
तारीख: ३० मे, २०१८. 


वाचा:- शासन निर्णय सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्र. राजस २०१८/प्र.क्र. १७८/५-स दि.२४/५/२०१८ 


शासन निर्णय- 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्य पार पाडताना होणाऱ्या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम ४(१),४(२),४(३),४(४) मधील तरतूदीनुसार सहकार विभागातील 
खाली नमूद केलेल्या विशेष लेखा परिक्षक,वर्ग-१,सहकारी संस्था, या संवर्गातील दि.२४/५/२०१८ च्या शासन 
निर्णयातील खालील अधिकाऱ्यांच्या त्यांच्या नांवासमोर दर्शविलेल्या ठिकाणी सुधारीत पदस्थापना करण्यात येत 
आहेत -: 


अ.क्र. अधिकाऱ्यांचे नाव, दिनांक २४/०५/२०१८ | सुधारित पदस्थापनेचे पद व 
नुसार दिलेली पदस्थापना ठिकाण 
a श्री. ए. बी. माने, जिल्हा विशेष | विशेष लेखापरिक्षक, वर्ग-१, 
विशेष लेखापरिक्षक, वर्ग-१, | लेखापरिक्षक, आ वर्ग-१, | सहकारी संस्था, (सुतगिरणी), 
सहकारी संस्था सहकारी संस्था, सिंधूदुर्ग इचलकरंजी, कोल्हापूर 
येथील रिक्‍त पदावर 
२ श्री. डी.पी. देसाई, आठवे विशेष | fers लेखापरिक्षक, वर्ग-१, 
विशेष लेखापरिक्षक, वर्ग-१, | लेखापरिक्षक, सहकारी | सहकारी संस्था (सुतगिरणी), 
सहकारी संस्था संस्था वर्ग-१, पुणे येथील | सांगली 


श्री. एस. के. पाटील यांच्या 
बदलीने रिक्‍त होणाऱ्या 
पदावर 


३ श्री. संजय आर.शेलार, जिल्हा विशेष | fears लेखापरिक्षक, वर्ग-१, 
विदोषं लेखापरिक्षक, a1, लेखापरिक्षक, वर्ग-१, । सहकारी संस्था, (साखर) पुणे 
सहकारी संस्था सहकारी संस्था, लातुर येथील श्री. सोनवणे यांच्या 
सेवानिवृत्तीने रिक्‍त होणाऱ्या 
पदी 


शासन निर्णय क्रमांकः राजस २०१८/प्र.क्र.१७८/५-स 


2. 


उपरोक्त अधिकाऱ्यांनी आपल्या पदाचा कार्यभार समकक्ष वा नजिकच्या कनिष्ठ अधिका-यांकडे सोपवून 


तात्काळ कार्यमुक्त व्हावे व नियुक्तीच्या ठिकाणी तात्काळ रुजू व्हावे व तसा अहवाल सहकार आयुक्‍त व निबंधक 
सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्यामार्फत शासनास सादर करावा.सदर बदली आदेशांची तातडीने 
अंमलबजावणी होण्यासाठी आवश्‍यक कार्यवाही सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था,पुणे यांनी करावी. 


डर 


8. 


सदर Wea तात्काळ अंमलात येतील. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०६०११४४८०६११०२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


Cc “७ A -O 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


M Digitally signed by Manjiri Ganeshbhushan Joshi 
hi hte Ce 1९ 
anjiri Marketing And Textile Department, postalCod: 200032, 
hi 
G h bh h 2.5.4.20: 1708db2a52d675£7f30d8 1444f3844833dfc7c86d42 
anesn usnan 20 ol सकता 
h ry I be :7d5731d128ab41d6a090557a2e9658b7382ac03a 
f6e239ba66cc1cf9a6cf2F52, Mi G hbhushi hi 
Jos । Date: 2018.06.01 14:47:39 +05'30' : 
(मं. ग. जोशी) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य पुणे 

साखर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

संचालक, वस्त्रोद्योग, वस्त्रोद्योग संचालनालय, नागपूर. 

सर्व विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था (लेखापरिक्षण व प्रशासन), व्दारा सहकार आयुक्‍त 
व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

सर्व जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था / सर्व जिल्हा विशेष लेखापरीक्षक, सहकारी संस्था, 
व्दारा- सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

महालेखापाल, महाराष्ट्र - १/२, मुंबई/नागपूर (लेखापरीक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता ). 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, सिंधुदुर्ग, सांगली, कोल्हापूर , पुणे. 

सर्व संबधित अधिकारी 

मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा.मंत्री (सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा.राज्यमंत्री (सहकार/ पणन / वस्त्रोद्योग) यांचे खाजगी सचिव,मंत्राळय,मुंबई 

अपर मुख्य सचिव,(सहकार)यांचे स्वीय सहायक. 

अपर मुख्य सचिव (पणन) यांचे स्वीय सहायक. 

सचिव (वस्त्रोद्योग) यांचे स्वीय सहायक. 

निवड नस्ती (कार्यासन-५स). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


